जिल्हा व सत्र न्यायालय, जालना यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि.१.९.२०२३ 
ते दि.२९.२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०२३/प्र.क्र.३०/कार्या-१२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ सप्टेंबर, २०२३. 
वाचा - 
(१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार 
दिनांक ०८.०९.२००३ 
(२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ३१.०८.२०२३ 
(३) वित्त विभाग, शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०६.०९.२०२३ 
(४ विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०२३/प्र.क्र.३०/का.१२ 
दिनांक १०.०३.२०२३ 
(५) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जालना यांचे 
जा. क्र./आस्था/५११४/२०२३, दिनांक १४.०८.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन दिनांक १०.३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय , जालना 
यांच्या आस्थापनेवरील ८० अस्थायी पदांना दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद केल्यानुसार 
८० अस्थायी पदांना दिनांक १.९.२०२३ ते २९.२.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम दिनांक ३१.८.२०२३ दिनांक १.९.२०२३ ते 
पर्यंत मुदतवाढ दिलेली | २९.२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
पदे द्यावयाची पदे 
| a | अधिक्षक २ २ 
२ ।सहायक अधिक्षक ५ y 
३ | Mya उच्चश्रेणी 1१ | a ce 
४ ।लघुलेखक निम्नश्रेणी 4 4 
५ ahs fost ८ ८ 
६ ।कनिष्ठ लिपिक २७ २७ 
७ ।मुख्य बेलिफ 1१ | ५ ae 
८ बेलिफ ८ ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२३/प्र.क्र.३०/कार्या-१२ 


९ | aes चालक १ तै 
१० | वाहन चालक (बाहयंत्रणेमार्फत) 1१ | 
११ | सफाईगार 1१ | 1१ | 
१२ कंत्राटी सफाईगार षु षु 
१३ पहारेकरी २ २ 
१४ harcl पहारेकरी ४ ४ 
१५ शिपाई षु षु 
१६ शिपाई (बाहयंत्रणेमार्फत) ४ ४ 

एकूण ८० ८० 


२. विधिवन्याय विभाग कार्यासन-९ यांचेमार्फत मुदतवाढ मिळणारी पदे या शासन निर्णयातून वगळली 
आहेत. 
३. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 


न्यायाधिठा, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिठा” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर झालेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 30/2093/ विनियम, 


भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-तीन 
मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (२) मधील 'क' येथील वित्तीय शक्तीनुसार तसेच वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णय कमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क्र., दिनांक ३१.०८.२०२३ व वित्त विभागाच्या शासन 
शुद्धिपत्रक क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क्र., दिनांक ०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


टु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२२१३२३३३९११२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत:- 


Cc ww A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH BASAVESHWAR MAMADAPURE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
ostal =I 


AND SPORTS DEPARTMENT, postalCod 
96d 


je=400032, 7 
B S VESHW R 2. 195372924b1d22cdf88b33dfa2a3de3d8ea011b7d8 
A A A 3a 

2, 


ps )2FB77DC159182143DFFO994DDB: 


MAMADAPURE i या ही 
(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रबंधक, निरीक्षणे-१, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 
महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२३/प्र.क्र.३०/कार्या-१२ 


षु. 


१०, 
११: 
१२. 
१२३. 
१४. 


महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई 
महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 

सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद 


वित्त विभाग/आ.पु.क., व्यय-५,( अर्थसंकल्प-११) मंत्रालय, मुंबई. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जालना 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना 

उप कोषागार अधिकारी, जालना 

विधि व न्याय विभाग, कार्यासन ११, २३ व २४. 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


